RNI No. MAHBIL2012 / 47976 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ११ , अंक - ४ 


शनिवार , एप्रिल ९ , २०२२ / चैत्र १ ९ , शके १ ९ ४४ 


[ पृष्ठे २ 


असाधारण क्रमांक ४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महापालिका आयुक्त यांजकडून 

पुणे महानगरपालिका , पुणे 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ च्या कलम ६० ( १ ) व ६० ( २ ) अन्वये नगर रचना परियोजना तयार करणेबाबत सुधारित 

उद्घोषणा ( उद्देश ) . 


जाहीर सूचना 


" 


क्रमांक म.आ. / टी.पी. / जा / ००३ / २०२२ .-- पुणे महानगरपालिका सभा ठराव क्रमांक १००३ , दिनांक १० मार्च २०२२ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक 
नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ च्या कलम ६० ( १ ) मधील तरतुदीनुसार पुणे महानगरपालिका हद्दीमध्ये नव्याने समाविष्ट झालेल्या फुरसुंगी 
गावामध्ये नकाशात दर्शविलेल्या क्षेत्रासाठी नगर रचना परियोजना क्रमांक १० , फुरसुंगी तयार करण्याचा सुधारित इरादा जाहीर केला आहे . त्या 
अनुषंगाने सदर नगर रचना परियोजना तयार करण्याबाबतचा सुधारित उद्देश उक्त अधिनियमाचे कलम ६० ( २ ) अन्वये या जाहीर सूचनेद्वारे प्रसिद्ध 
करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ च्या कलम ६० ( ३ ) मधील तरतुदींनुसार सुधारित उद्देशाची नक्कल व नगर रचना 
परियोजना क्रमांक १० , फुरसुंगीमध्ये अंतर्भूत असलेले क्षेत्र ( गुलाबी रंगाच्या किनारीने ) दर्शविलेल्या नकाशाची प्रत नगर रचना , परियोजना कक्ष , रूम 
क्रमांक ३०६ , तिसरा मजला , पुणे महानगरपालिका भवन , शिवाजीनगर , पुणे -४११००५ येथे कार्यालयीन वेळेत , कामकाजाच्या दिवशी नागरिकांच्या 
अवलोकनार्थ ठेवण्यात आले आहे . 

प्रस्तुत नगर रचना योजनेमध्ये अंतर्भूत असलेल्या क्षेत्राच्या चतु : सीमा खालीलप्रमाणे आहेत . 
फुरसुंगी - नगर रचना योजना क्रमांक १० . 
उत्तरेस : मौजे कदमवाक वस्ती गावाची हद्द . 
दक्षिणेस : फुरसुंगीमधील नगर रचना योजना क्रमांक ९ ची हद्द व पूर्व , पश्चिम वाहणारा नाला . 
पूर्वेस : 

मौजे लोणी काळभोर गावाची हद्द व फुरसुंगी गावामधील सर्व्हे नंबर ६० , ६१ , ६४ . 
पश्चिमेस : फुरसुंगी गावामधील सर्व्हे नंबर ८ , १५ , १६ , २८ , २ ९ , ३१ , ३२ , ३३ , ४२ , ४३ , ४४ , ४ ९ , ५३ व सर्व्हे नंबर ३४ , ३५ , ३६ , ५४ , ५५ , 
५६ मधील DSK Special Township Project ' Dream City ' ची हद्द , 


विक्रम कुमार , 
महापालिका आयुक्त , 


, 


पुणे महानगरपालिका , पुणे . 


पुणे , ७ एप्रिल २०२२ . 


( 
१ 
) 


एच -२७ , भाग एक - असा . ( पु.वि.पु . ) – ४ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - असाधारण -- पुणे विभागीय पुरवणी , ९ एप्रिल २०२२ / चैत्र १ ९ , शके १ ९ ४४ 

BY MUNICIPAL COMMISSIONER 
Pune Municipal Corporation , Pune 


Declaration of Revised Intention to prepare the Town Planning Scheme under Section 60 ( 1 ) 
and 60 ( 2 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 . 


Public Notice 


क्रमांक म.आ. / टी.पी. / जा / ००३ / २०२२.— The Pune Municipal Corportion , Pune vide its General Body 
Resolution No. 1003 , dated 10th March 2022 has resolved its revised intention to prepare the Town 
Planning Scheme No. 10 , Fursungi , in accordance with the provision of Section 60 ( 1 ) of the 
Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966. Accordingly , vide this Public Notice hereby 
declares its revised intention to prepare the said Town Planning Scheme under Section 60 ( 2 ) of 
the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 . 


In accordance with the provision of Section 60 ( 2 ) the Maharashtra Regional and Town Planning 
Act , 1966 , a copy of the declaration along with the plan showing the area to be included in the 
Town Planning Scheme No. 10 , Fursungi ( shown in pink verge ) is kept open for inspection of the 
public in the office of the Town Planning Scheme Cell , Room No. 306 , third floor , Pune Municipal 
Corportion , Shivajinagar , Pune - 411 005 during office hours on all working days . 


1 


) 


The area included in the Town Planning Scheme is bounded as stated below . 


Fursungi Town Planning Scheme No. 10 . 


On the North : Mouje Kadamwak Vasti village boundary . 


On the East : Mouje Loni Kalbhor village boundary and Fursungi Sr. Nos . 60 , 61 , 64 . 


1 


On the South : Boundary of Town Planning Scheme No. 9 of Fursungi village and Nala . 


) 


1 


1 


On the West : Fursungi Sr. Nos . 8 , 15 , 16 , 28 , 29 , 31 , 32 , 33 , 42 , 43 , 44 , 49 , 53 and 
boundary of DSK Special Township Project ' Dream City ' in Survey Nos . 34 , 35 , 36 , 54 , 55 , 56 . 


VIKRAM KUMAR , 
Municipal Commissioner , 
Pune Municipal Corporation , 

Pune . 


Pune , 7th April 2022 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI – 400 004 . 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


